व्हान गॉग 


एल्रीन लुकास 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे प 


व्हिसेट व्हान गॉग जगातील 
प्रसिद्ध चित्रकारांपैकी एक मानल्रे 
जातात.ते आपल्या रंगेबेरंगी 
चित्रांसाठी अधिक ओळखले 
जातात. पण त्यांचे काम नेहमीच 
एवढे रंगीत नव्हते. 


व्हिंसेंट 


व्हान गोग 


एल्लरीन लुकास 
चित्र: रोशेल ड्रेपर 


६» * 


हॉलंड 
मी १८८५ 


कुटुंबाला रात्रीचे जेवण करतांना बघण्यासाठी 
बसले. 


त्यांचे एकमेव अन्न बटाटा होते. 
व्हिसेंट त्याच्याबरोबर जेवले नाही. 
ते त्यांचे चित्र काढण्यासाठी तिथे गेले होते. 


पाच वर्षापासून व्हिसेट एका कलाकाराच्या रुपात 
काम करत होते. 


त्यांनी पेन्सिल आणि चारकोल साहय्याने चित्र 
काढायला सुरुवात केत्री होती. 


ते नेहमी आपल्या आसपास राहणाऱ्या आणि काम 
करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आणि विणकरांचे चित्र काढत 
असत. 


यातले अधिकांश लोक गरीब होते, आणि त्यांचे जीवन 
खूप कठीण होते. 


जीवनातला अनुभव त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि त्यांच्या 
हातावर स्पष्ट दिसत असे. 


व्हिसेंट यांनी आपल्या रेखाचित्रात ते चित्रित केले. 


जसजसे ते अधिक कुशल होत गेले,व्हिंसेट यांनी 
ऑईल पेंट्सचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. 


आता त्यांना बटाटे खाणाऱ्या कुटुंबाचे चित्र काढायची इच्छा 
होती. 


व्हिसेंट यांनी महिनोंमहिने या चित्रावर काम केले. 


ते जास्तकरून खूप गडद हिरव्या आणि भुऱ्या रंगाचा 
वापर करत असत. 


टेबलावर तेलाच्या दिव्यात चित्र काढतांना एका पिवळ्या 
रंगाला विशेष स्थान होते. 


जेव्हा ते चित्र काठून झाले, तेव्हा ते चित्र त्यांनी 
आपल्या भावाबरोबर थियोबरोबर पाठवून दिले. 


थियो, पॅरिस, फ्रान्समध्ये राहत होता. 


ते एका गैलरीमध्ये काम करत होते, एका अशा जागी 
राहत असत जिथे चित्रे विकली जात असत. 


त्याने व्हिसेंट दूवारा पाठवलेली चित्रे विकण्याचा प्रयत्न 
केला. 


पण कोणीही व्हिसेंटची चित्रे खरेदी करू इच्छित 
नव्हते. 


तरीही, प्रत्येक आठवड्याला थियो, व्हिसेंटना काही पैसे पाठवत 
असे. 


त्यातून व्हिसेंट चित्रकलेचे सामान खरेदी करू शकत असे. 
त्यातून ते खोलीचे भाडेही देऊ शकत ज्यात ते राहत असे. 


जर काही पैसे वाचत तेव्हा त्यातून ते अन्न खरेदी करू शकत 
असत. 


व्हिसेंटजवळ खाण्यासाठी फक्त पोळी आणि बटाटे 
असत. 


कधी-कधी त्यांच्याजवळ खाण्यासाठी काहीच नसे. 
त्यामुळे ते नेहमी अशक्त आणि आजारी राहत असे. 


पण त्याने कधी हार मानली नाही. 


त्यांनी थियोला लिहले, “मी तेच करेन जे मी करू 
शकतो.मी खूप मेहनत करेन.” 


व्हिसेंटने थियोला खूप पत्र लिहली. 


कधी-कधी ते आपल्या पत्रात छोटी-छोटी चित्रेही पाठवत 
असत. 


थियोपण व्हिसेंटला पत्र लिहित असे. 


त्यांनी व्हिसेंटला पॅरिसमध्ये राहणाऱ्या काही 
चित्रकारांबद्दल सांगितले. 


त्यांना "इम्प्रेशनिस्ट" म्हटले जाई. 


त्यांची चित्रे प्रकाश आणि चमकदार रंगानी भरलेले होते. 
ते छोटे आणि वेगवान ब्रशच्या स्ट्रोेकचा वापर करत असत. 


ते जे काही बघत, तो त्याचा एक आभास, किवा विचार 
चित्रित करण्याचा प्रयत्न करत असत. 


व्हिसेंटने ठरवले कि ते स्वतः त्यांची चित्रे जाऊन बघेल. 


एका संदेशवाहकाने थियोलला एक निरोप दिला, 


तो निरोप व्हिसेंटचा होता. 


तो पॅरिसच्या एका कला संग्रहालयात थियोची वाट 
बघत होता. 


थियो आपल्या भावाला भेटायला गेला. 


त्वरित, त्याने व्हिसेंटला आपल्या बरोबर राहण्यासाठी 
बोलावले. 


थियो, व्हिसेंट पेक्षा चार वर्षाने लहान होता,पण तो 
नेहमी त्याच्याशी मोठ्या भावासारखा व्यवहार करत 
असे. 


त्याने लवकरच व्हिसेंटला एका दंत चिकित्सकाकडे 
आणि एका डॉक्टरकडे पाठवले. 


थियोने आपल्या आईला लिहले, “मला वाटते की 
व्हिसेंटचा कठीण काळ आता संपला आहे.” 


पण व्हिसेंटला मिळून मिसळून राहणे सोप्पे नव्हते. तो 
सर्वाबरोबर वाद घालत असे, एवढेच नाही तर जे लोक 
त्याची सर्वात अधिक काळजी करत असत त्यांच्याशी 
सुद्धा तो वाद घाले, त्यांची पर्वा तो करत नसे. 


राग आल्यावर तो ओरडत असे. 
आणि त्याला खूप राग येत असे. 


कधी-कधी तो डच, इंग्रजी आणि फ्रेंच भाषांचे मिश्रण करून 
लोकांवर ओरडत असे. 


तो रात्री उशिरापर्यंत बाहेर राहत असे. 


त्याने थियोचे अपार्टमेंट आपल्या घाणेरड्या कपड्यांनी 
आणि पॅन्टने खराब करून टाकले होते. 


“तो जीवन कठीण करत आहे,” थियोने लिहले. 
पण थियो, व्हिसेंटवर खूप प्रेम करत असे. 


आणि व्हिसेंटचे पण त्याच्यावर खूप प्रेम होते. 


जेव्हा व्हिसेंट पेरिसमध्ये होता, तेव्हा त्यांची भेट अनेक 
चित्रकारांशी झाली. 


त्यांनी कैफेमध्ये त्यांच्या बरोबर खाल्ले पिल्ले आणि 
त्यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या. 


त्यांनी पेरिसच्या निळ्या आकाशाखात्री त्यांच्याबरोबर चित्रे 
काढली. 


त्यांना बाहेर चित्र काढायला खूप आवडले. 


प्रकृतिचे रंग उन्हाळ्यात जिवंत होतांना बघणे त्यांना खूप 
छान वाटत होते. 


मग व्हिसेंटने आपल्या चित्रांमध्ये चमकदार रंगाचा 
उपयोग करण्यास सुरुवात केली. 


तो त्या छोट्या ट्यूब दाबून आपल्या पैलरेट मध्ये काढत 
असे. 


फुलांसाठी गुलाबी, लाल आणि बैंगनी रंग. 
आकाशासाठी निळ्या रंगाच्या अनेक शेड्स. 


आणि सूर्यासाठी पिवळा रंग. 


व्हिसेंट दोन वर्षे पॅरिसमध्ये राहिले. 
तिथे इतर चित्रकारांकडून त्यांनी खूप काही शिकले. 


पण चित्र रंगवण्यासाठी त्यांना विशेष पद॒धत 
वापरण्याची इच्छा होती. 


मग त्यांनी दक्षिणेकडे जाण्याचा निर्णय घेतत्रा,जिथे 
सूर्याची अधिक उष्णता होती. 


त्यांनी आपल्या खोलीतील चित्रफलकावर चित्र काढून 
ठेवले, या विचाराने थियोला एकटे वाटणार नाही. 


त्यांनी आपतल्री अनेक चित्रे भिंतीवर लावून ठेवली. 


मग त्यांनी फ्रान्सकडून दक्षिणेकडे जाणारी ट्रेन 
पकडली. 


ड़ 'ह.,१४/१५११: त 
11 लि अ 
1५१७0... र्‍ 


क 


(५१७). 1. १ ढ 
१.५॥७४ 
(8.. छि 
१.१, | । १ 1. 
७१: क /* 
(१ । 1४ 


एरीज, फ्रान्स 
फेब्रुवारी १८८८ 


एरीजमध्ये थंड होती आणि तिथे जमिनीवर बर्फ 
होता. 


पण व्हिसेंट इथे येऊन प्रसन्न झाले. 


तिथे त्यांना एक धर्मशाळा सापडली जिथे ते खाऊ 
शकत होते आणि झोपू शकत होते. 


मग ते आपल्या कामाला लागले. 


“इथे मी नवीन गोष्टी बघत आहे. मला खूप काही 
शिकायला मिळत आहे,” त्यांनी थियोला लिहले. 


लवकरच सूर्य उगवला आणि सर्व बर्फ विरघळला. 


मग "मिस्ट्रल“ म्हटली जाणारी खूप थंड हवा वाहू 
लागली. 


पण व्हिसेंटला त्या फळांच्या झाडाची चित्रे 
काढायची इच्छा होती जी फुललेली होती. 


जेव्हा हवा त्यांच्या केनव्हासला जोरात हलवत 
होती, तरी ते चित्र काढत राहिले. 


तोपर्यंत जोपर्यंत हवेमुळे कॅनव्हास पाडला, 
तरीही त्यांनी हार मानली नाही. 


त्यांनी कॅनव्हासला जमिनीवर ठेवला आणि 
गुडघ्यावर बसून चित्र रंगवू लागले. 


व्हिसेंट यांनी चमकदार आणि अधिक चमकणाऱ्या 
रंगाचा उपयोग केला. 


कधी-कधी ते आपल्या चित्रांवर सरळ ट्यूबमधल्े रंग 
काठून लावत असत. 


ते रंगाच्या मोठ्या रेघा तशाच सोडून देत. 


रंगाच्या जाडजूड रेघा आणि रेषा त्यांच्या कामाला 
वेगळेच रूप देत असत. 


कधी-कधी त्यांची चित्रे वाळण्यासाठी आठवडे लागत 
असत कारण त्यावर खूप अधिक रंग असे. 


लवकरच वसंत उन्हाळ्यात बदलला, पण व्हिसेंट चित्र 
रंगवत राहिले. 


दुपारी सूर्य आकाशात चमकत होता, तेव्हा लोक 
जास्तकरून आराम करत थंड जागेचा तपास करत असे. 


पण व्हिसेंट नाही. 


ते गव्हाच्या सोनेरी शेतांमध्ये उभे राहून डोलणाऱ्या 
गव्हाचे चित्र काढत असत. 


त्यांनी चमकणाऱ्या निळ्या आकाशाच्या खाली उभ्या 
असणाऱ्या पिवळ्या पुलाचे चित्र काढले. 


त्यांनी नदीवर कपडे धुणाऱ्या स्त्रियांचे चित्र काढले. 


त्यांनी शेतकऱ्यांच्या झोपड्यांना लाल रंगात रंगवले.. 


दिवसेंदिवस ते फक्त चित्र रंगवत असत. 


जेव्हा सूर्याच्या उष्णतेने त्यांच्या डोके तापल्रे तेव्हा त्यांनी 
टोपी घातली आणि मग चित्र रंगवू लागले. 


त्यांना या गोष्टीची अजिबात पर्वा नव्हती की या 
तापणाऱ्या उन्हामुळे ते आजारी पडू शकतात. 


सूर्य प्रत्येक गोष्टीला उजळून टाकत होता आणि व्हिसेंटला 
ते आवडत होते. 


अंधार झाल्यावर व्हिसेंट थांबत नसत. 


ते आपल्या टोपीवर मेणबत्ती लावत आणि परत चित्र 
रंगवू लागत असत. 


त्यांनी रात्रीचे रंग दाखवण्यासाठी बेंगनी, निळा आणि 
हिरवा रंग निवडला. 


त्यांनी सूर्याचे स्थान घेणारे तारे आणि कंदिलाच्या 
प्रकाशासाठी पिवळ्या रंगाचा उपयोग केला. 


एरीजच्या लोकांना व्हिसेंट खूप अजब वाटले. 


ते आपले चित्रकत्रेचे सामान आपल्या पाठीवर घेऊन जात 
असत. 


त्यांच्या कपड्यांना सुरकुत्या पडलेल्या असत आणि रंगाने 
माखलेले असत. 


त्यांचे लाल केस सगळ्या दिशांना विस्कटलेले असत. 


उत्तेजित झाल्यावर ते आपल्या केसांमध्ये हात फिरवत असत. 


तिथे व्हिसेंटला चित्र काढण्यासाठी खूप काही मिळाले. 


आणि जे त्यांना आवडे त्याचे त्यांना लगेच चित्र काढावे वाटे. 


त्यांच्या महान कामातील एक, "द हार्वेस्ट", त्यांनी एका 
दिवसात रंगवले होते. 


त्यांना भीती होती की लोक विचार करतील की खूप वेगाने 
काम केले. पण त्यांनी म्हटले कि त्यांना वेगातच काम 
करायचे होते, “बिलकुल काही तरी कापत आहे असे.” 


व्हिसेंट लवकरच धर्मशाळेत राहून थकून गेल्रे. 


मोसम खराब झाल्यावर त्यांना काम करण्यासाठी एका 
जागेची गरज होती. 


मग त्यांना एक असे घर मिळाले जे त्यांच्यासाठी खूप 
योग्य होते. 


ते एक पिवळे घर होते - सूर्याच्या रंगाचे, तारे आणि 
कंदिलाच्या प्रकाशासारखा 


नि 
७ 


7 अ. 
१... शि 


3 ; > 


त्यांनी एक अंथरूण आणि काही खुर्च्या खरेदी केल्या. 

मग त्यांनी आपल्या झोपण्याच्या खोलीसाठी एक चित्र रंगवले. 
त्यांनी भिंतीवर टांगण्यासाठी सूर्यफुलाचे चित्र काढले. 

ते सूर्यासारखे चमकणाऱ्या पिवळ्या रंगाचे होते. 


व्हिसेंटला ते बघायला आवडत असे. 


व्हिसेंटने एक चित्रकार, पॉल गाउगिन यांना इथे 
येण्याचे आमंत्रण केले. 


त्यांचे स्वप्न होते की त्यांच्या छोट्या घरात सर्व 
चित्रकारांनी एकत्र येऊन चित्र काढावे, रंगवावे. 


ऑक्टोबरच्या शेवटी, पॉल, एरीजमध्ये 
राहण्यास आले. 


दोन महिन्यापर्यंत दोन कलाकारांनी, येलो 
हाउसमध्ये सोबत काम केले. 


पण व्हिसेंट आपत्री पूर्ण काळजी घेत नसत. 
ते खात नसत आणि खूप मेहनत करत होते. 
खूप थकल्यावरही ते आराम करत नसत. 


त्यांनी पॉल गाउगिन बरोबर वाद घातला आणि भांडण 
केल्रे. 


एका मोठ्या भांडणानंतर, पॉल गाउगिनने एरीज 
सोडण्याचा निर्णय घेतला. 


व्हिसेंट खूप आजारी होते आणि ते योग्य विचारही करू 
शकत नव्हते. 


आपत्ती काळजी घेण्यासाठी एका मानसिक रुग्णालयात 
भरती झाले. 


कधीही ते खूप अस्वस्थ होत असत, तर कधी खूप उदास 
होत असत. 


या काळात ते चित्र काढू आणि रंगवू शकले नाही. 


422... र्थ 


> 
(१ 
रश ५- ९६८५-००. 


कि 
९ : 


< बा 


0. 
123 


पण जेव्हा त्यांना चांगल्रे वाटे, तेव्हाच त्यांना 
केवळ चित्र काढू वाटे. 


आणि तेव्हा तर ते खूप सुंदर चित्र काढत 


असत. 


त्यातील एक "द स्टारी नाइट" आहे. 
त्यात रात्रीच्या वेळचे आकाश दाखवले गेले, जे 


रात्रीच्या प्रकाशात चमकत होते. 


एकदा व्हिसेंटने म्हटले होते, “तारे बघतांना मला 
नेहमी स्वप्नं पडतात.” 


व्हिसेंटलने आपली स्वतःची एक शैत्ली शोधली. 
त्यांनी आपल्या चित्रांमध्ये आपल्या भावना दाखवल्या. 


त्यांनी रंगाचा उपयोग विविध पद्धतीने करण्यासाठी काम 
केले. 


पण त्यांची तब्येत सुधारण्यासाठी कोणताच मार्ग मिळाला 


नाही. 


ते खूप आजारी आणि खूप थकले होते. 


असे वाटत होते की त्यांना कोणीच बरे करू शकत नाही. 


व्हिसेंट केवळ सदतीस वर्षाचे होते तेव्हाच त्यांना 
मृत्यू झाला. 


त्यांचे भाऊ आणि त्यांच्या मित्रांनी त्यांच्या 
कबरीवर पिवळी फुले वाहिल्री.. 


त्यांनी व्हिसेंटने काढलेली काही चित्रे बघितली. 


आपल्या चित्रात काढलेला सूर्य आणि तारयामध्ये 
व्हिसेंट व्हॅन गॉग नेहमी जिवंत राहतील. 


. लये ५,  सेल्फ-पोर्ट्रेरे (१८८९ ) 


र 


व्हिसेंट व्हॅन गॉग दवारा 


शेवटचे शब्द 


जेव्हा व्हिसेंट यांचा मृत्यु झाला, तेव्हा थियो खूप दुःखी 
झाला. तो खूप आजारी होता आणि सहा महिन्यानंतर 
त्यांचाही मृत्यू झाला. थियोची पत्नी जोहानाला माहीत होते 
की दोघे भाऊ एकमेकांची काळजी करत असत. तिने ठरवले 
की त्या दोघांना एकमेकांच्या कुशीतच दफन करावे. तिने 
त्यांची सर्व पत्रे सांभाळून ठेवली जी त्यांनी एकमेकांना 
लिहिली होती. आणि ती सगळी चित्रे आणि रेखाचित्रे जी 
व्हिसेटने थिओला दिली होती. 


दहा वर्षात व्हिंसेटने शेकडो चित्रे काढली होती-दोनशे पेक्षा 
अधिक तर ते पॅरिस मध्ये एरीज येथे राहत होते तेव्हा 
काढली आहेत. खरेतर व्हिंसेटने आपल्या आयुष्यात एकच 
पेंटिग विकले, पण आता त्रोक व्हिंसेटच्या पेंटिंग साठी लाखो 
डॉलर खर्च करत आहेत. 


महत्वपूर्ण तिथी 

3० मार्च, १८५३-व्हिसेंट व्हॅन गॉगचा जन्म जंडर्ट, हॉलेंडमध्ये झाला. 

१८७३- १८७६ -लंडन आणि पेरिसच्या कलाजीवनात काम केले. 

१८७८-१८७९ --एक प्रचारक झाले आणि बेल्जियममध्ये काम केले. 

१८८० -एक कलाकार होण्यासाठी निर्णय घेतला, भावाने थियोने समर्थन दिले. 
१८८०-१८८६ -बेल्जियम आणि हॉलैंडमध्ये राहत असतांना कलाकार म्हणून त्यांच्यात खूप सुधारणा झाली. 
मे १८८५ -- "द पोटेटो ईटर्स" पेंटिंग काढले. 

फेब्रुवारी १८८६--पेरिस, फ्रान्सला पोहचले. 

फेब्रुवारी १८८८--एरीज, फ्रान्सला गेले. 

डिसेंबर १८८८--एरीज दवाखान्यात भरती झाले. 

मे १८८९ फ्रान्स येथील सेंट रेमी या मानसिक रुग्णालयात दाखल झाले. 

जून १८८९ --पेंटिंग "द स्टारी नाईट“ काढले. 

मे १८९० -औवर्स, फ्रान्स येथे नेण्यात आले. 


२९ जुलै १८९० -औवर्समध्ये निधन 


